सन २०२० मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची 
जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक, क्रमांक जपूती २२१९/प्र.क्र.७१/२९, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक : १२ डिसेंबर, २०१९ 

TRIAD: 
सन २०२० मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिनांचे कार्यक्रम सोबत जोडलेल्या 

परिशिष्टानुसार मंत्रालयात व सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात साजरे करण्यात यावेत. 


2. परिशिष्टात दर्शविलेले कार्यक्रम सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी, रविवारी अथवा महिन्यातील दुस- 
या व चौथ्या हानिवारी येत असतील आणि यासंदर्भात केंद्र शासनाने कार्यक्रमात बदल सूचविल्यास त्याप्रमाणे 
साजरे करण्यात यावेत, अन्यथा ते कार्यक्रम त्याच दिवश्ली साजरे करण्यात यावेत. 


३. विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / 
निमशासकीय कार्यालयात सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत आव्यक त्या सूचना निर्गमित करुन 
त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 

छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२१३१५३५५३६९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by VALVI JANA JIVA 


2.5.4.20=4f7e685e5023c557d69a50fc6a7ce3fcacf9e46a5a03 106a47b93 
0f7e1c3052c, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
INumber=fd6f9785fe220b2c0f30d422d401 e2dfc838a0d9ec621401 
534fSb36eaf57f26, ou=FINANCE DEPARTMENT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=VALVI JANA JIVA 


( ज जि. वळवी :39:26 ‘ '30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

७. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 
९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी 

११. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१२. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, 

१३. निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली, 

१४. निवड नस्ती ( कार्यासन-२९). 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जपूती २२१९/प्र.क्र.9१/२९, 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.जपूतिर२१९/प्र.क्र.9१/२९, दि. १२ /१२/२०१९ चे परिशिष्ट 
सन २०२० मध्ये मंत्रालय,शासकीय/निमशासकीय कार्यालयात साजरे करावयाच्या जयंती /राष्ट्रीय दिन कार्यक्रमांची यादी 
इंग्रजी महिना व वार भारतीय महिना व दिवस कार्यक्रमाचे स्वरुप 
दिवस 
eee Es 
[ac ३ जानेवारी, २०२० 
( 
संत 


संत रविदास महाराज जयंती ९ फेब्रुवारी,२०२० रविवार | २० माघ, शके १९४१ == 
तिथीनुसार) 


शहीद दिन २३ मार्च, २०२० सोमवार | ३ चेत्र, शके १९४२ शाहीद भगतसिग,राजगूरु व 
सुखदेव यांच्या प्रतिमेस 
पुष्पहार अर्पण करणे 


) 
sai aA कुळे a प्रतिमेस पुहार अवल करगे 
थीनुसार) 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती | ३० एप्रिल, २०२० Go वैशाख, हाके १९४२ ह 


दहशतवाद व हिसाचार विरोधी २१मे, २०२० गुरुवार | ३१ वैशाख, शके १९४२ | दहशतवाद व हिसाचार 
दिवस विरोधी दिवसाची शपथ घेणे 


4 


दु 

८ 
8 
| fe) 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
fe) 


१7 ज्येष्ठ, शके करर 


९ 


E 


1@) 
महाराणा प्रतापसिह जयंती २५मे, २०२० सोमवार | ४ ज्येष्ठ, शके १९४२ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 
fe 


AJ 


राजर्षि शाहू महाराज जयंती २६ जुन,२०२० शुक्रवार | ०५ आषाढ, शके १९४२ 
वसंतराव नाईक जयंती १ जुले, २०२० बुधवार | १० आषाढ, शके १९४२ 


-O 


लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक २३ जुले, २०२० गुरुवार | ०१ श्रावण , शके १९४२ -"- 
जयंती 


2 | साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंती | १ ऑगस्ट, २०२० शनिवार | १० श्रावण, शके १९४२ 
क्रातिरिंह नाना पाटील जयंती 3 ऑगस्ट, 2020 सोमवार | १२ श्रावण, हाके १९४२ 
२४ | सद्भावना दिवस २० ऑगस्ट, २०२० गुरुवार | २९ श्रावण, शके १९४२ |सद्भधावना दिवसाची शपथ घेणे 


२५ | राजे उमाजी नाईक जयंती ७ सप्टेंबर, २०२० सोमवार | १६ भाद्रपद, शके १९४२ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
करणे 

eq दिनदयाळ उपाध्याय जयंती- । २५ सप्टेंबर, २०२० 03 आश्विन, हाके १९४२ 

य दिवस 


रू 
र 
डॉ एकी. जे अळुल कलाम जवत 

नहा वात्मिकी जयतो TTT 


३१ | इंदिरा गांधी पुण्यतिथी व राष्ट्रीय । ३१ ऑक्टोबर, २०२० छशानिवार | ९ कातिक, शके १९४२ - 
संकल्प दिवस 


महाराज = जयंती 
TFT, २०२० सचेत गके करर = 
महात्मा बसवेश्वर जयंती (तिथीनुसार) | २६ एप्रिल, २०२० ६ वैशाख, शके १९४२ 
re = fat गुरुवार 
| 
= Kil 


आहिल्यादेवी होळकर जयंती रविवार 


av 


टम रळ Fae FRR 


AJ A 
vw mn 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जपूती २२१९/प्र.क्र.9१/२९, 


३१ ऑक्टोबर,२०२० शनिवार | ९ कातिक, शके १९४२ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
एकता दिवस करणे व राष्ट्रीय एकता 
दिवसाची शपथ घेणे 


करणे 


इंदिरा गांधी जयंती व राष्ट्रीय १९ नोव्हेंबर, २०२० गुरुवार | २८ कातिक, शके १९४२ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 
एकात्मता दिन व राष्ट्रीय एकात्मता 
दिवसाची शपथ घेणे 
संविधान दिवस * २६ नोव्हेंबर, २०२० गुरुवार | ०५मार्गशिर्ष, हाके, १९४२| भारतीय संविधानाच्या 
उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन 
करणे 


क 
८ डिसेंबर,२०२० १७ मार्गशिर्ष, शके १९४२ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
करणे 


* शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.जपुती२२०८/१३३८/प्र.क्र.१०९/०८/२९, दि. २४.११.२००८ मधील सूचनांनुसार विभाग 
प्रमुख /कार्यालय प्रमुखांनी कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


